अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, 
शिक्रापूर, जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग 
क्र.१, पाटस व जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना 
उपविभाग क्र.३, पाटस कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता 
मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मे, २०१८. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदतवाढ-०५१७/(प्र.क्र.३०२/१७)/मोप्र-१, 
दि.२०/०२/२०१८. 
2) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.पुपाम/आ-३/२७५६ 
दि.११/०४/२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील चासकमान 
कालवा उपविभाग क्र.४, शिक्रापूर, जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस 
व जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.३, पाटस कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील अनुक्रमे १८, १८ व १८ याप्रमाणे एकूण ५४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“१” व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे १८, ३ व १ याप्रमाणे एकूण २२ अस्थायी पदांना 
(विवरणपत्र-“२”) दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च 
“मुख्य लेखाशिर्ष २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, Co सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन (०४) 
परिरक्षण आस्थापना (योजनेतर) (०४) (०७) अ.अ., पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे (२७०१ ९९३१” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/ 
आ.पु.क., दि.०५/०३/२०१८ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८)/मोप्र-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०५१७१२१६२९६८२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sharad ee 
S h a n ka | * 5. र सी प ee can a 1d6391d978b46 


14a6f407abdc7276384df12925c283058f, 


Dabhadkar stp al elena ln 
(शरद 31. दाभाडकर) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“१” व “२” शासनाचे अवर सचिव. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे, 
) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे, 
५) कार्यकारी अभियंता, चासकमान पाटबंधारे विभाग, पुणे, 

) 

) 

) 


कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, पुणे, 
क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
क.अ., आ. (प्रशि. कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०५१८/(प्र.क्र.३१९/१८) /मोप्र-१, दिनांक : १७/०५/२०१८ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील चासकमान कालवा उपविभाग 


क्र.४, शिक्रापूर, जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस व जानाई शिरसाई 


मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८. 


उपसा सिंचन योजना उपविभाग H.3, पाटस कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 


अ. पदाचे नाव चासकमान कालवा | जानाई शिरसाई | जानाई शिरसाई | एकूण 
क्र. उपविभाग क्र.४, उपसा सिंचन उपसा सिंचन 
शिक्रापूर योजना उपविभाग । योजना उपविभाग 
क्र.१, पाटस क्र.३, पाटस 
a २ ३ शिका 4 द 
ea उपविभागीय अभियंता शि शिर शां ३ 
शाखा अभियंता ४ ४ ४ १२ 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | Pt q 3 
अनुरेखक *. | 8 Wd aL ot & 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ २ २ & 
६ | टंकलेखक 1 १ | |. ही. १ ३ 
वाहन चालक .__ आ... _.| दिशा दिशा ३ 
स्था. अभि. सहा. ४ ४ ४ १२ 
शिपाई २ २ २ & 
१० ० | चौकीदार 1 १ | a ae a ae 3 
एकूण १८ १८ १८ ५४ 
Sharad Shankar याया 
Dabhadkar erate 
(शरद शं. दाभाडकर) 
शासनाचे अवर सचिव. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८) /मोप्र-१, दिनांक : १७/०५/२०१८ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, 
शिक्रापूर, जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस व जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना 
उपविभाग क्र.३, पाटस कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८. 


अ) चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, शिक्रापूर 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
।_१_ | भिवसेन बाबूराव गुंडाळ हजेरी लिपीक | १ |. ३१/०५/२०२३ 
२ । शिवाजी बबन उमाप वाहन चालक pa | ३१/०३/२०१८ 
३ | सिताराम पंढरीनाथ नवले ऑपरेटर aa ३०/०६/२०२१ 
४ | भालचंद्र दत्तात्रय गिते वायरमन 1१ ३१/१०/२०२७ 
५ | श्रीम. अनिता राजेंद्र पवार लिपीक/टंकलेखक 1१ ३०/११/२०२९ 
६ | बबनचंद्रकांत रणदिवे खानसमा 1१ ३१/०३/२०२५ 
७ | सुभाष नरहरी गव्हाणे सहा.छायाचित्रकार pa ३०/०९/२०१८ 
राजू मायकल शिनगारे मुकादम 1१ ३१/१०/२०२८ 
दिगंबर शिवराम कांडेकर चौकीदार ४ ३१/०५/२०२० 
| ao. | o | भिवा शांकर चांदणे ३१/१२/२०१८ 
| 99 | १ | वामन कान्हू वाडेकर ३०/०६/२०२५ 
१२ | प्रकाडा दडारथ जाधव ३०/०५/२०१९ 
१३ | कांताराम बबन तनपुरे मजूर g 30/08/2028 
१४ | दत्तात्रय मारुती मिंडे ३१/०५/२०२३ 
१५ | भगवान बबन बोंबले ३१/०३/२०३३ 
१६ | बबन पोपट ale २८/०२/२०३१ 
१७ | सोपान किसन खरपुडे ३१/१२/२०२८ 
१८ | विठ्ठल प्रभू खेडकर ३१/०५/२०३१ 

एकूण १८ 


ब) जानाई Breas उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१ व उपविभाग क्र.३, पाटस 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
।_१_ | सुभाष भिकाजी सरोदे मजुर ३ ३१/१०/२०३० 
2 | हिरामण दठारथ पवार ३१/०८/२०१८ 
३ | देविदासनाना तारु ३१/०८/२०२० 
४ ।गोपाळ किसनगोरे वाहनचालक ३१/०५/२०१८ 
एकूण | ४ | 
एकूण (अब) २२ 


Digitally signed by Sharad Shankar Dabhadkar 
IN, o=Government Of Maharashtra, 


Sharad Shankar «= 
Dabhadkar 


(शरद शां. दाभाडकर) 
शासनाचे अवर सचिव. 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


